सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . २ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६-२२, २०२० : आषाढ , २५-३१ , शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे - ७ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार -ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ५६ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , ५८ 
असलेले नियम व आदेश. 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
८७५ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 


८७८ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , 

पदोन्नती इत्यादी 


१ 


अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आहे . 


अधिसूचना कलम १९ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम चे कलम १ ९ 

( ०१ ) नुसार 


आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याचे कलम १५ 
च्या पोटकलम ( ०२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १९ च्या पोटकलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे 
आणि ज्याअर्थी अनुसूची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे 
बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून 

निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे. 


क्र . २०१६/ भूसं /कक्ष-२/सिआर -१४.- ज्या अर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ (०१ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना क्र 
२०१७/ भूसंपादन/ सीआर -२१ दि . १४ ऑगस्ट २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा 


( 


आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


औ . भाग १-२९ 


८७५ 


८७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२, २०२० : आषाढ , २५-३१ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव दाऊतपुर मौ . दाऊतपुर ता . उस्मानाबाद . 
गाव- दाऊतपुर तालुका - उस्मानाबाद जिल्हा - उस्मानाबाद 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


अ.क्र . 


, 


१ . 


२ 


३ 


१ 


२७६ 


०.५४ 


२८१ 


२.६० 


३ 


२८६ 


०.१० 


४ 


२८७ 


५ ३१६ 

१.०५ 
एकूण 

४.३१ 
अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण . 
प्रकल्पाचे नाव 

पाझर तलाव दाऊतपुर, मौ . दाऊतपुर ता . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन - सदर प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाल्यानंतर सदर प्रकल्पात 

एकूण १११.४३ सघमी पाणी साठा होणार आहे . प्रकल्पामुळे 
आजुबाजुच्या जमिनीसाठी अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार 

आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ - सदर प्रकल्पामुळे सिंचन क्षमतेत व आर्थिक 
उत्पन्नात वाढ झाल्याचेदिसुन येत आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
पाझर तलाव दाऊतपुर , मौ . दाऊतपुर ता . उस्मानाबाद या कामामुळे 
कुठल्याही व्यक्तीचेविस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका- याने दिलेला 

सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ) 
पाझर तलाव दाऊतपुर , मौ . दाऊतपुर ता . उस्मानाबाद सदर प्रकल्पाचे 
कामकाज यापुर्वीच पुर्ण झाले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण 
करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम - 


२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दि .१५/ ०७/ २०१९ . 
२) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १४६२/२०२० , दि .२०/ ०२/ २०२० . 

३ ) श्री . यु. बी . काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देवणी 
यांचा दिनांक २८/०२/२०२० व २९ /०२/ २०२० या ( ०२) दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

४) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ १७३५/ २०२० – प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर हे श्री . यु. बी . काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , व प्रथम 
वर्ग न्यायदंडाधिकारी देवणी यांची दिनांक २८/०२/२०२० व २९ /०२/ २०२० 
या ( ०२) दिवसांची उपभोगलेली वाढीव अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक 
०१/०३/२०२० रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह कार्योत्तर 
मंजूर करीत आहेत . 

श्री . यु. बी . काळपगार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 
श्री . 

यु . बी . काळपगार , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, देवणी या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . यु. बी. काळपगार , यांचे अनुपस्थितीचेकालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता. 
लातूर , ०२ मार्च, २०२० . 

आर . एस . तिवारी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर. 


- 


३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४ / २०१ ९, दि . १५/ ०७/ २०१९ . 
२ ) श्री . के . एम . कायंगुडे, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांचा दिनांक २५/०२/२०२० ते २९ /०२/ २०२० पर्यंतची ( ०५) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


लागू नाही. 


, 


ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - लागू नाही. 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील - लागू नाही. 
टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 
प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 
२. उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/१५७८/ २०२० – प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . के . एम . कार्यगुडे, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
अतिरिक्त मुख्य व न्यायदंडाधिरी, लातूर यांची दिनांक २५/०२/२०२० ते 
२९ /०२/ २०२० पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक ०१/ 
०३/२०२० रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २५/०२/२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पासून ते दिनांक ०२/०३/२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


दिनांक - २४/०१/२०२० 
ठिकाण- उस्मानाबाद 


( दिपा मुधोळ-मुंडे) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२ , २०२० : आषाढ , २५-३१ , शके १९ ४२ 


८७७ 


श्री . के . एम . कार्यगुडे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . के . एम . कार्यगुडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . के . एम. कायंगुडे,यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर , २६ फेब्रुवारी २०२० . 


आर . एस . तिवारी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


५ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : १)जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४ / २०१९, दि . १५/ ०७/ २०१९ . 

२ ) श्री . यु. बी . काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देवणी 
यांचा दिनांक २४/०२/२०२० ते २७/०२/२०२० पर्यंतची (०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यवि ( प्रशा)/१४६२/२०२० – प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . यु . बी . काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर प्रथम 
वर्ग न्यायदंडाधिकारी, देवणी यांची दिनांक २४/०२/२०२० ते २७/०२/२०२० 
पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २१/०२/२०२० , 
२२/०२/२०२० व २३/०२/२०२० रोजी अनुक्रमे महाशिवरात्री, चौथा शनिवार 
व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक २०/०२/२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांम २८/०२/२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येईल . 

श्री . यु. बी . काळपगार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . यु . बी . काळपगार , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, देवणी या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल. 

श्री . यु. बी . काळपगार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर , २० फेब्रुवारी, २०२० . 

आर . एस . तिवारी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दि . १५/०७/ २०१९ . 


, 


२) श्री . एन . के . मणेर , जिल्हा न्यायाधीश-२ उदगीर यांचा दिनांक ०३/ 
०२/२०२० ते ०७/०२/२०२० पर्यंतची ( ०५) दिवसांची परावर्तीत रजा वैद्यकिय 
कारणावरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 


प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


६ 


क्र . काव्यवि (प्रशा)/१४२१/२०२०.– प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . एन . के . मणेर , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , उदगीर यांच्या दिनांक ०३/०२/२०२० ते ०७/०२/२०२० पर्यंतची 
( ०५) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देत आहेत . 

श्री . एन . के. मणेर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४ / २०१ ९, दि . १५/ ०७/ २०१ ९ . 


२ ) श्रीमती जी . पी . कवडीकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , लातूर यांचा 
दिनांक २५/०२/२०२० ते ०६/०५/२०२० पर्यंतची ( ७२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 


श्री . एन . के . मणेर ,, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उदगीर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 

श्री. एन . के. मणेर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५ /०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 


कार्यालयीन आदेश 


लातूर, १८ फेब्रुवारी २०२० . 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/१४४४/२०२०.– प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर हे श्रीमती जी . पी . कवडीकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लातूर यांची दिनांक २५/०२/२०२० ते ०६ /०५ / 
२०२० पर्यंतची ( ७२) दिवसांची अर्जित मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक २४/०२/२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
०८/०५/२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


आर . एस . तिवारी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


८७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२, २०२० : आषाढ , २५-३१ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/२०१९ , दि . १५/०७/ २०१ ९ . 


श्रीमती जी . पी . कवडीकर , ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल. 

श्रीमती जी . पी . कवडीकर , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती जी . पी . कवडीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५ / ०७/ २०१ ९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल. 
लातूर , १८ फेब्रुवारी , २०२० . 

आर . एस . तिवारी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


२ ) श्रीमती एस . डी . कंकणवाडी, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण 
लातूर यांचा दिनांक २२/०६/२०२० ते २६/०६/२०२० पर्यंतची ( ०५) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


७ 


कार्यालयीन आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दि . १५ /०७/ २०१ ९ . 

२) श्रीमती ए. ए. पुंड , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लातूर यांचा दिनांक ०३/०२/२०२० ते १०/०२/२०२० पर्यंतची ( ०८ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणावरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३ ) रजा मागणीचेपुष्टयर्थदाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 


क्र . काव्यवि ( प्रशा) /३५२७/२०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे एस . डी . कंकणवाडी, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
लातूर यांची दिनांक २२/०६/२०२० ते २६/०६/२०२० पर्यंतची ( ०५) दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २१/०६/२०२० रोजी रविवार तसेच 
रजेच्या पुढे दिनांक २७/०६/२०२० व २८/०६/२०२० रोजी अनुक्रमे चौथा 
शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांचा लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २०/०६/२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २९/०६/ २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


प्रमाणपत्र . 


श्रीमती एस . डी . कंकणवाडी, ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचेपुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यवि (प्रशा)/१३५७/२०२०.– प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर हे श्रीमती ए . ए . पुंड , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांच्या दिनांक ०३/०२/२०२० ते १०/०२/ 
२०२० पर्यंतची ( ०८ ) दिवसांची वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत 
रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 

श्रीमती ए. ए. पुंड, ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते. 

श्रीमती ए . ए. पुंड, ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्रीमती ए. ए. पुंड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 
लातूर , १५ फेब्रुवारी २०२० . 

आर . एस . तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


श्रीमती एस . डी . कंकणवाडी , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


, 


श्रीमती एस . डी . कंकणवाडी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल. 


लातूर , २० जून , २०२० . 


आर . एस . तिवारी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . १६ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६-२२ , २०२० : आषाढ , २५-३१ , शके १९ ४२ [किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


मुख्याधिकारी यांजकडून 

शुध्दीपत्रक व नविन प्रस्ताव : 
जा . क्र ./ न.प.आ./ अधिसूचना/ कलम -२८ ( ४) / दुरूस्ती/ १६८ दिनांक 
० ९ /०७/ २०२० / प्रारुप विकास योजना आष्टी /( सुधारीत ) / मधील महाराष्ट्र 


प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम -१ ९ ६६ वे कलम -२८ ( ४ ) खाली प्रसिध्द 
केलेल्या बदलाची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय 
पुरवणी ( असाधारण ) मध्ये दिनांक १८/२४ जून २०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
अधिसूचनेमध्ये खालील प्रमाणे दुरूस्ती वाचण्यात यावी. 


अ . क्र . 


पृष्ठ 
क्रमांक 


प्रारुप प्रसिध्द मसुद्या नुसार 


प्रारुप प्रसिध्द मसुद्यातील दुरूस्ती 


१५ . 


४५ 


गावठाण मधील विद्यमान दफनभुमी च्या जागेवर नगर पंचायतीच्या | गावठाण मधील विद्यमान दफनभुमी कलम -२६ अन्वये कायम 
ठरावा नुसार चिल्ड्रन पार्क हे आरक्षण आ.क्र . ३७ नव्याने 

करण्यात येत आहे . 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


१ ९ . 


४६ 


स.नं.९२१ व ९ २३ व ९ २३ मधील विद्यमान दफनभुमीच्या जागेवर | स.नं.९२१ व ९२३ मधील विद्यमान दफनभुमी कलम-२६ अन्वये 
नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार दुकान केंद्र व वाहनतळ हे कायम करण्यात येत आहे . 
आरक्षण आ.क्र .३८ नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


२० . 


४६ 


गावठाणातील दर्गा व दफन भुमीच्या जागेवर नगर पंचायतीच्या गावठाण मधील विद्यमान दर्गा व दफन भुमी कलम -२६ अन्वये 
ठरावा नुसार चिल्ड्रन पार्क हे आरक्षण आ.क्र . ३९ नव्याने प्रस्तावित कायम करण्यात येत आहे . 
करण्यात येत आहे. 


३३. 


४७ 


आ.क्र .२१ व २२ मधील भागशः क्षेत्र 

वगळून 

निवासी विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच आरक्षणाचे क्षेत्र कायम ठेवून 
या दोन्ही आरक्षणाच्या मधून १२.० मी रुंद रस्ता नगरपंचायतीच्या 
हद्दी पर्यंत नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे नगर पंचायतीच्या ठरावा 
नुसार प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


आ . क्र . २१ व २२ या आरक्षणा खालील संपूर्ण क्षेत्र वगळून 
निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . तसेच या 
आरक्षणाच्या दक्षिण 

बाजूस 

प्रस्तावित असलेला १८.० रुंद वि . 
यो . रस्ता व कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रस्तावित केलेला १२.० मी . 
रुंदीचा दक्षिण - उत्तर रस्ता वगळण्यात येत आहे . 


औ . भाग १ - अ -१६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२, २०२० : आषाढ , २५-३१, शके १९४२ 


५७ 


पृष्ठ 


अ.क्र . 


प्रारुप प्रसिध्द मसुद्या नुसार 


प्रारुप प्रसिध्द मसुद्यातील दुरूस्ती 


क्रमाक 


१२ . 


४५ 


आ.क्र . ३१ या आरक्षणा खालील संपूर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या 
ठरावा नुसार वगळून निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. तसेच हे आरक्षण स.नं .७१० मध्ये नकाशावर दर्शविल्या 
प्रमाणे पुर्नस्थापित करण्यात येत आहे. 


कलम-२८ ( ४ ) अन्वये स . न . ७१० मध्ये स्मशान भूमि हे आरक्षण 
नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे पुर्नस्थापीत केलेले आहे. जागेवरील 
विद्यमान वापरानुसार सदरहू आरक्षणाखालील जागा मातंग व 
हिन्दू समाज अमरधाम या सार्वजनिक सुविधा या विभागामध्ये 
दर्शविण्यात येत आहे . 


आष्टी नगर पंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक 


६. विद्यमान एस टी स्टॅन्ड च्या मालकीचे क्षेत्र वगळता उत्तरे कडील 


०५ / २०२०-२१ , दि . ०६/०७/२०२० अन्वये विकास योजने मध्ये प्रस्तावित 


नकाशात दर्शविल्या प्रमाणे उर्वरित क्षेत्र निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात 


करण्यात येत असलेली नविन आरक्षणे . 


येत आहे. 


१. सर्व्हे नंबर ४६७ मधील वाणी समाज दफनभूमि ही त्याच सर्व्हे नंबर मध्ये 


७. आ . क्र . २४ एम . एस . ई . बी . विस्तारीकरण करीता ठेवण्यात आलेले 


नकाशात दर्शविल्या प्रमाणे नव्याने आ . क्र .४६ अन्वये प्रस्तावित करण्यात 


आरक्षण वगळून ते निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . 


येत आहे . 


२. सर्व्हे नंबर ४६७ मध्ये चिल्ड्रन पार्क हे आरक्षण क्रमांक ४७ नकाशावर 


दर्शविल्या प्रमाणे नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


नगराध्यक्ष 
नगर पंचायत , आष्टी 


मुख्याधिकारी 
नगर पंचायत , आष्टी 


३. स . नं . ७२५ व ७२७ मध्ये स्टेडियम हे आरक्षण क्रंमाक ४८ नकाशावर 


दर्शविल्या प्रमाणे नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


४. स . नं . ९ २० व ९ २१ मधील आ . क्र . २६ मधून ९ .० मी . रुंदीचा विकास 


योजना रस्ता नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत 


आहे . 


५. आ . क्र . १३ आरोग्य केंद्र हे आरक्षण वगळून निवासी विभागात समाविष्ठ 


करण्यात येत आहे तसेच स . न . ४६८ ची हद्द नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे 


दुरुस्त करण्यात येत आहे. व विद्यमान गणेश विद्यालयाच्या उत्तर बाजूस 


दर्शविण्यात आलेले सार्वजनिक व निमसार्वजनिक विभागातील क्षेत्र 

वगळून 


नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत 


आहे. 


40 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६-२२ , २०२० : आषाढ , २५-३१ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


By The Chief Officer Municipal Council 

Ashti 


- Corrigendum & New proposals 
No./NPA/D.P./168,Dt. 09.07.2020 . The Publication of 
proposed changes u /s 28 (4 ) in Draft Development 


Plan of Ashti (Revised ) published in Govt.Maharashtra 
Gazette Aurangabad division suppliment non general / 
Authority publication of Thrusday Dt. 18-24 June - 2020 
page no.48 to 50 in that corrections are occured since 
the following read as correct. 


Sr. Page 
No. 


As per Published draft 


Instead of published draft 


No. 


15 


49 


Existing burial ground in gaothan is 
newly designated as site no. 37 childrens 
park as per resolution of planning 
authority 


Existing burial ground in gaothan is shown as per 
plan published uls 26 . 


19 


49 


Existing burial Ground is redesignated 
as shopping centre and parking as per 
resolution of planning authority 


Existing burial ground in s. no . 921 & 923 is shown 
as per plan published u / s 26 . 


20 


49 


Site No. 39 children park is newly 
proposed on the Dargha and burial 
ground land in gaothan as per resolution 
of planning authority 


Site No.39 Dargah and burial ground is shown as 
per plan published u /s 26 . 


33 


50 


Area under site no. 21 and 22 is partly 
deleted and included in residential zone 
by keeping the area of site as per 
published plan.And 12.00m wide road 
passing through these reservations is 
proposed to municipal limit as shown 
on plan as per resolution of planning 
authority 


The entire area of site No. 21 & 22 is deleted 
and included in residential zone and 18.0m wide 
D.P. Road and 12.0m wide road shown u /s 28 (4 ) 
is deleted and included in residential zone . 


12 


49 


The entre area under this site is 
deleted and included in residential zone 
and this site is relocated in S.N.710 
as shown on the plan as per resolution 
of planning authority 


As per existing use of cremation Ground the site is 
redesignated as Matang & Hindu samaj amardham 
& shown in public utility zone. 


As per the resolution of General body meeting 

dt. 06.07.2020 the Reservations proposed in 
Development plan of Ashti ( R ) are as follows. 


1. The new site no . 46 wani samaj burial ground is 

proposed in s.no. 467 as shown on the Plan . 
2. The new site no . 47 childrens park is proposed 

in s.no.467 as shown on the Plan 
3. The new site no . 48 stadium is proposed in s.no. 

725 and 727 as shown on the Plan . 
4. The 9.0m wide road is proposed in S No. 920 & 

921 through site no.26 as shown on the Plan . 
5. Site no.13 in published plan u /s 26 is deleted & 

included in residential zone. The boundary of 
s.no. 468 is corrected as per record of village 


map & the North side area of Ganesh Vidyalay 
is deleted from public and semi public zone & 
included in residential zone as shown on the 

Plan . 
6. The North side area of existing S.T. Stand 

(excluding ownership ) is deleted from public 
and semi public zone & included in residential 

zone as shown on the Plan . 
7. Site no . 24 in published plan U /s 26 is deleted 

& included in residential zone as shown on the 
Plan . 


President 


Chief Officer 
Nagar panchayat, Ashti. 


Nagar panchayat, Ashti 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


